RNI No. MAHBIL / 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५, अंक २१]] 


सोमवार , डिसेंबर २, २०१ ९ / अग्रहायण ११, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक २८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये काढण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना. 


जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक नपाप्र -१ / लांजा न.पं. / अंतिम प्रभाग रचना / २०१९ -२०२०. – मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक 
रानिआ / नप-२०१६ / प्र.क्र . ०७ / का -६, दिनांक ७ मे २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित 
केला ) चे कलम १०, पोट - कलम (१) खाली रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे लांजा 
नगरपंचायत जितक्या प्रभागांमध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग 
दर्शविणारा क्रमांक नपाप्र-१/ लांजा न.पं.-प्रा.प्र.र./ २०१ ९, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१९ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) च्या कलम १० , पोट-कलम (१) च्या 
परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास 
अनुसरुन आलेल्या ६ हरकतींचा सर्वंकश विचार करून, प्रादेशिक संचालक ,नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण 
विभाग,कोकण भवन, नवी मुंबई यांनी पत्र क्र . साशा /कार्या-३ / नपा-२/ लांजा नपं ./ अं. प्रा.प्र.र./ २०१९ / २७१, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१९ 
अन्वये प्रारुप प्रभाग रचनेस व त्यासोबतच्या नकाशास मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे मी , सुनील चव्हाण , रत्नागिरी जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


भाग एक - अ ( को.वि.पु. )--- २८ --- १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २, २०१ ९ / अग्रहायण ११ , शके १९ ४१ 


आदेश 


. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४०) 
च्या कलम ९ , पोट -कलम ( २ ) अन्वये प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त ,कोकण विभाग, कोकण भवन , नवी 
मुंबई यांनी केलेल्या क्रमांक साशा / का -३/ नपा-२ / प्र.क्र . १९ ८ / २०१९, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ च्या आदेशान्वये त्यांनी लांजा 
नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 
स्त्रियांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 


निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 


१७ 


२ 


०० 


३ 


अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या :-- 
( अ) अनुसूचित जाती 

०१ 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २( अ), ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

०३ 
स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

०६ 
( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा) 


०० 


०० 


५ 


२ . 


त्याअर्थी, आता मा . राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ नप-२०१६/ प्र.क्र . १० / का-६, दिनांक 
१५ जून २०१६ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १०, पोट - कलम ( १) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , सुनील चव्हाण , जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी याद्वारे उक्त नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात 
विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये 
यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 


. 


३ . 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २, २०१९ / अग्रहायण ११, शके १ ९ ४१ 


३ 


अनुसूची 
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या - १८२८६, अनुसूचित जातीची लोकसंख्या - ८३०, 

अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या - १०३. 


प्रभाग 


प्रभागाचे 


प्रभागाची व्याप्ती 


क्रमांक 


नांव, 


असल्यास 


जागा राखीव असल्यास कोणासाठी 

जसे अनु.जाती/ अनु.जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 

वा स्त्रियांसाठी ( अनु.जाती 
स्त्रियांसाठी /अनु.जमाती 

स्त्रियांसाठी / नागरीकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ) 

( ४ ) 


( २ ) 


१ 


उत्तर 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


२ 


उत्तर 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


सर्वसाधारण ( महिला) 


-- 


उत्तर 


सर्वसाधारण ( महिला) 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


-- 


उत्तर 
पूर्व 


( ३ ) 
मौजे देवधे गावची सीमा 

मौजे आसगे गावची सीमा 

प्रभाग क्र .२ व १० ची उत्तर बाजू 
मुंबई -गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६६ ची पूर्व बाजू 

प्रभाग क्र . १ ची दक्षिण बाजू 
प्रभाग क्र .१ ची दक्षिण बाजू व प्रभाग १० ची पश्चिम बाजू 

प्रभाग क्र.९ व १० ची उत्तर बाजू 
मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६६ ची पूर्व बाजू 

मौजे गवाणे व देवधे गावची सीमा 
मुंबई- गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६६ ची पश्चिम बाजू 

प्रभाग क्र .४ ची उत्तर बाजू 

प्रभाग क्र .५ ची पूर्व बाजू 

प्रभाग क्र .३ व ५ ची दक्षिण सीमा 
मुंबई- गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६६ व प्रभाग क्र .८ ची 

पश्चिम बाजू 
प्रभाग क्र .७ ची उत्तर बाजू 
प्रभाग क्र .५ ची पूर्व बाजू 

मौजे गवाणे गावची सीमा 
प्रभाग क्र .३, ४ , ७ ची पश्चिम बाजू 

प्रभाग क्र .६ ची उत्तर सीमा 

मौजे झापडे गावची सीमा 
प्रभाग क्र .५ व ७ ची दक्षिण 

बाजू 
प्रभाग क्र .१४ ची पश्चिम बाजू 
प्रभाग क्र .१४ ची उत्तर पश्चिम बाजू 

मौजे कोंडये गावची सीमा 
प्रभाग क्र .४ ची दक्षिण बाजू 
प्रभाग क्र . ८ व १३ ची पश्चिम बाजू 


अनुसूचित जाती प्रवर्ग 


दक्षिण 
पश्चिम 


उत्तर 


सर्वसाधारण ( महिला) 


पूर्व 
दक्षिण 


पश्चिम 


६ 


सर्वसाधारण 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


७ 


उत्तर 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

( महिला ) 


पूर्व 


भाग एक - अ ( को.वि.पु .) --- २८ --- २ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ -कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २, २०१९ / अग्रहायण ११, शके १ ९ ४१ 


दक्षिण 
पश्चिम 


प्रभाग क्र .६ ची उत्तर बाजू 
प्रभाग क्र .५ ची पूर्व बाजू 

प्रभाग क्र .४ ची दक्षिण बाजू 
प्रभाग क्र .४ व मुंबई- गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६६ ची 


८ 


उत्तर 


सर्वसाधारण ( महिला) 


पूर्व 


पश्चिम बाजू 


दक्षिण 
पश्चिम 


९ 


सर्वसाधारण 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


१० 


-- 


सर्वसाधारण 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


११ 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

( महिला ) 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


१२ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


-- 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


प्रभाग क्र .१३ ची उत्तर बाजू 
प्रभाग क्र .४ व ७ ची पूर्व बाजू 
प्रभाग क्र .२ व १० ची दक्षिण बाजू 
प्रभाग क्र .११ ची उत्तर -पश्चिम बाजू 

प्रभाग क्र .११ व १२ ची उत्तर बाजू 
मुंबई -गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६६ ची पूर्व बाजू 
प्रभाग क्र .१ ची दक्षिण बाजू व प्रभाग क्र .२ ची पूर्व बाजू 

मौजे केळंबे गावची सीमा 
प्रभाग क्र.९ व ११ ची उत्तर बाजू 

प्रभाग क्र .२ ची पूर्व बाजू 
प्रभाग क्र.९ व १० ची दक्षिण बाजू 
मौजे केळंबे व विवली गावची सीमा 

मौजे पन्हळे गावची सीमा 
प्रभाग क्र.९, १२ व १५ ची पूर्व बाजू 
प्रभाग क्र . ९ व ११ ची दक्षिण सीमा 

प्रभाग क्र .११ ची पश्चिम बाजू 

प्रभाग क्र .१५ ची उत्तर सीमा 
मुंबई -गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६६ ची पूर्व बाजू 

प्रभाग क्र .८ ची दक्षिण बाजू 
मुंबई- गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६६ ची पश्चिम बाजू 

प्रभाग क्र .१४ ची उत्तर बाजू 

प्रभाग क्र .७ ची पूर्व बाजू 
प्रभाग क्र . ७ व १३ ची दक्षिण बाजू 
मुंबई -गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६६ ची पश्चिम बाजू 

प्रभाग क्र .१६ ची उत्तर बाजू 
मौजे कोंड्ये गावची सीमा 
प्रभाग क्र .१२ ची दक्षिण बाजू 

प्रभाग क्र .११ व १२ ची पश्चिम बाजू 
प्रभाग क्र .१६ ची उत्तर बाजू व मौजे पन्हळे गावची 

सीमा 
मुंबई- गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६६ ची पूर्व बाजू 
प्रभाग क्र .१४ व १५ ची दक्षिण 

बाजू 
मौजे पन्हळे गावची सीमा 
प्रभाग क्र .१७ ची उत्तर बाजू 

मौजे कोंड्ये गावची सीमा 
प्रभाग क्र .१६ ची दक्षिण बाजू 


१३ 


-- 


सर्वसाधारण 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


१४ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


१५ 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण 


पश्चिम 


१६ 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

( महिला ) 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


-- 


उत्तर 


सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २, २०१९ / अग्रहायण ११, शके १९ ४१ 


५ 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


मौजे पन्हळे गावची सीमा 
मौजे बोरथडे गावची सीमा 
मौजे वनगुळे गावची सीमा 


स्थळ : रत्नागिरी, 
दिनांक : २ ९ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


सुनील चव्हाण , 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी . 


भाग एक - अ ( को.वि.पु .) --- २८ --- २ अ 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २, २०१ ९ / अग्रहायण ११ , शके १९ ४१ 


BY THE COLLECTOR OF RATNAGIRI DISTRICT 


SCHEDULE - 7A 


NO . MUN - 1/Lanja N.P.- W.D.L./2019-2020.—In exercise of the powers conferred on him by order 
No. PT311 / 99-2098 /9.65.000 / chi- & , facich 6 /4 /209& of the State Election Commissioner, Maharashtra , the draft 
order fixing the number of seats to be elected and the extent of the wards into which the said Nagar Panchayat 
area of the Nagar Panchayat is to be divided and the wards reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, 
Backward Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , 
Backward Class of Citizens), as the case may be , as shown in the schedule to the draft order, bearing No.MUN 
1/Lanja N.P.-W.D.L./2019 dated 6th November 2019 was published as required by the provison to sub -section 
(1) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965, for 
information of the residents of the Lanja Nagar Panchayat. As 6 objections are received in respect of the said , the 
Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner, Konkan Division , Navi Mumbai, vide 
his letter No. HT91 /-119-3/4441-2/GIGT 974./31.97.9.T./2019/271, facich 29/11/2019 has approved the Draft Ward 


Formation with Map . Hence , I, Sunil Chavan , the Collector of Ratnagiri District in exercise of the powers conferred 
on me by sub - section (1) of section 10 of the said Act, hereby make the following order namely :--- 

ORDER 
WHEREAS, the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner, Konkan 
Division , Navi Mumbai, by his order No.GB /Desk - 3 /NP -2 /CR - 198 / 2019 , dated 23rd August , 2019 issued under 
sub - section (2 ) of section 9 of the Maharashtra Municipal Councils ,Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 (Mah.XL of 1965 ) has fixed for the Lanja Nagar Panchayat, the number of councillors to be elected and 
the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 
and Women (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the 
Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens ), as shown below :--- 


1 


The number of Councillors to be elected 


17 


2 


The number of seats to be reserved 


a ) for the Scheduled Castes 


01 


b ) for the Scheduled Tribes 


00 


c ) for the Backward Class of Citizens 


05 


3 


09 


The total number of seats to be reserved for Women ( including the number of seats 
reserved for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens.) 


4 


Out of seats at Serial number 3 , the number of seats reserved for women belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the seats 
reserved for Scheduled Castes ,Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as shown in 
item at serial number 2 ( a ),(b ) and (c ) respectively , are as under : --- 


a ) for the scheduled Castes 


00 


b ) for the scheduled Tribes 


00 


c ) for the Backward Class of Citizens 


03 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २, २०१ ९ / अग्रहायण ११, शके १९ ४१ 


5 


06 


Number of seats reserved for women as General Catagory (number of seats at serial 

number 3 minus number of seats at serial number 4 ) 


2 . NOW , THEREFORE, in excercise of the powers conferred on me by Order No. 311 / 79 
2098 /9.55.90 /61- & , facich 94 /8 /209€ of the State Election Commissioner , Maharashtra read with sub -section (1) 
of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats & Industrial Townships Act, 1965 
(Mah . XL of 1965 ), I, Sunil Chavan , the Collector of Ratnagiri District, hereby fix the number and extent of wards 
into which the said nagar panchayat area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved 
for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , the Backward Class of Citizens and Women ( including women 
belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens ) as the case may 
be , as shown in the Schedule to this Order. 


3 . This order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately following the 
date of this Order. 


SCHEDULE 


Total population as per 2011 census- 18286 Scheduled Caste Population –830 Scheduled Tribes Population , 103 . 


ward 


Name 


Extent of the 


If the seat is reserved , for 


No. 


of the 


ward 


whom i.e.whether for SC / 


ward , if 


ST/BCC or for Women 


any . 


(including SC women ,ST 
women or BCC women ) 

(4 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


1 


North 


Boundry of Devadhe Village. 


East 


Backward Class of 


Boundry of Aasage Village . 


Citizen 


South 


North side of Ward No.2 and 10 . 


West 


East side of Mumbai-Goa N.H.66 . 


2 


North 


South side of Ward No. 1 . 


East 


South side ofWard No. 1 and West side of ward 


General Women 


No.10 


South 


North side of Ward No.9 and 10 . 


West 


East side of Mumbai-Goa N.H.66 . 


3 


North 


Boundries ofGavane and Devdhe Village . 


East 


West side of Mumbai -Goa N.H.66 . 


GeneralWomen 


South 


North side ofWard No.4 . 


West 


East side ofWard No.5 . 


4 


North 


South Boundry ofWard No.3 and 5 . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २, २०१९ / अग्रहायण ११, शके १९ ४१ 


East 


West side of Ward . 8 and Mumbai-Goa N.H.66 


Scheduled Caste 


South 


North side ofWard No.7 . 


West 


East side ofWard No.5 . 


5 


North 


Boundry of Gavane Village . 


General Women 


East 


West Side ofWard No.3,4 and 7 . 


South 


North Boundry of Ward No.6 . 


West 


Boundry of Zapade Village. 


6 


North 


South side ofWard No.5 and 7 


General 


East 


West side of Ward No. 14 


South 


North West side ofWard No. 14 


West 


Boundry of Kondye Village . 


7 


North 


South side ofWard No.4 . 


Backward Class of 

Citizen Women 


East 


West side of Ward No.8 and 13 . 


South 


North side of Ward No.6 . 


West 


East side ofWard No.5 . 


00 


North 


South side of Ward No.4 . 


GeneralWomen 


East 


West side ofWard.4 and Mumbai-Goa N.H.66 


South 


North side of Ward No. 13 . 


West 


East side of Ward No.4 and Ward No.7 


9 


North 


South side of Ward No.2 and Ward No. 10 . 


General 


East 


North -West side ofWard No.11 


South 


North side of Ward No. 11 and Ward No. 12 . 


West 


East side of Mumbai -Goa N.H.66 


10 


North 


General 


South side of Ward No. 1. and East side of Ward 

No. 2 


East 


Boundry of Kelambe Village . 


South 


North side of Ward No. 9. and Ward No. 11. 


West 


East side of Ward No.2 


11 


North 


South side of Ward .No.9 and Ward No. 10 . 


Backward Class of 
Citizen Women 


East 


Boundries ofKelambe and Vivali Villages . 


South 


Boundry of Panhale Village . 


West 


East side ofWard No. 9,12 and 15 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २, २०१९ / अग्रहायण ११, शके १९ ४१ 


९ 


12 


North 


South side ofWard No. 9. and Ward No. 11 


GeneralWomen 


East 


West side of Ward No.11 


South 


North side ofWard No. 15 . 


West 


East side of Mumbai-Goa N.H.66 . 


13 


North 


South side of Ward No.8 . 


General 


East 


West side of Mumbai-Goa N.H.66 . 


South 


North side of Ward No. 14 . 


West 


East side of Ward No.7 . 


14 


North 


South side ofWard No.7 and 13 . 


General Women 


East 


West side of Mumbai-Goa N.H.66 . 


South 


North side of Ward No. 16 


West 


Boundry of Kondye Village . 


15 


North 


South side of Ward No. 12 


East 


West side of Ward No. 11 and 12 


Backward Class of 

Citizen 


South 


North side ofWard No. 16 Boundry of Panhale 

Village. 


West 


East side of Mumbai -Goa N.H.66 . 


16 


North 


South side of Ward No. 14 and 15 . 


Backward Class of 

Citizen Women 


East 


Boundry of Panhale Village . 


South 


North side ofWard No. 17 . 


West 


Boundry of Kondye Village . 


17 


North 


South side of Ward No. 16 


General 


East 


Boundry of Panhale Village . 


South 


Boundry of Borathade Village . 


West 


Boundry of Vanagule Village . 


Place Ratnagiri. 
Date 29th November 2019 . 


SUNIL CHAVAN , 
Collector, Ratnagiri. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


